सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात वृध्दत्व आरोग्य 
व मानसिक आजार केंद्र अंबाजोगाई (लोखंडी 
सावरगाव), जि. बीड या रुग्णालयाच्या नेत्र 
विभागाकरीता लेखाशिर्ष ४२१० १११९ अंतर्गत 
५२- यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या उदिष्टा 
खाली आवर्यक यंत्रसामग्री व साधन सामग्री 
खरेदीसाठी रुपये ४१,९२,०००/- इतक्या 
रक्‍्कमेस प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२४/प्र.क्र.०४/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ३० जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१) अतिरिक्‍त संचाळक,(मानसिक आरोग्य सेवाआरोग्य (,मुंबई यांचे पत्र क्र. आआसे/ माआ/ टे- 
४/ यंत्र व सामुग्री/प्रशामा/३०६५-६७/२२ दिनांक .०४.१०.२०२३ 
२) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांची 
मान्यता प्राप्त टिप्पणी, दिनांक २९.०९.२०२३ 


प्रस्तावना:- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष ४२१० १११९ अंतर्गत ५२- यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री या उदिष्टाखाली वृध्दत्व आरोग्य व मानसिक आजार केंद्र अंबाजोगाई (लोखंडी 
सावरगाव), जि.बीड या रुग्णालयाच्या नेत्र विभागाकरीता आवश्‍यक असलेली यंत्रसामग्री व साधन 
सामग्री खरेदी करण्यासाठी रु.४१,९२,०००/- इतक्या रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष ४२१० १११९ अंतर्गत ५२- यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री या उदिष्टाखाली वृध्दत्व आरोग्य व मानसिक आजार केंद्र अंबाजोगाई (लोखंडी 
सावरगाव), जि. बीड या रुग्णालयाच्या नेत्र विभागाकरीता आवश्‍यक असलेली यंत्रसामुग्री व साधन 
सामुग्री खरेदी करण्यासाठी रु.४१,९२,०००/- (अक्षरी रुपये एकेचाळीस लक्ष ब्यान्नव हजार फक्त) 
इतक्या रकमेस खालील परिच्छेद क्र.०३ मध्ये नमुद केलेल्या अटींच्या अधिन राहुन प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. सदर खरेदीसाठीचे विवरणपत्र पुढीलप्रमाणे आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२४/प्र.क्र.०४ /आरोग्य-८ 


विवरणपत्र-अ (अनुदानाचा तपशिल) 


लेखशिर्ष खरेदीचा तपशिल सन २०२३-२४ या | प्रशासकीय मान्यतेची 
आर्थिक वर्षातील एकूण रक्‍कम 
मंजुर अनुदान 
लेखाशिर्षे-४२१० १११९ | वृध्दत्व आरोग्य व मानसिक | रु.६०,००,०००/- | रु.४१,९२,०००/- 
५२- यंत्र सामग्री व आजार be अंबाजोगाई 
साधन सामग्री (लोखंडी सावरगाव), जि. बीड 
या रुग्णालया साठी आवरश्‍्‌यक 
यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 
विवरणपत्र-ब (खरेदीचा तपशिल) 
अ.क्र यंत्र व साधनसामग्री अंदाजित दर | आवश्‍यक नग | एकूण fade.) 
A Operation Theater Equipment 
1 | Operating Microscope 1500000 1 1500000 
A-Scan Bio meter 200000 1 200000 
3 | Auto refract -Keratometer 350000 1 350000 
4 Surgical Set for cataract Glaucoma 25000 40 1000000 
and squint etc. 
Bo Ophthalmic OPD Instrument 
1 Non-Contact Tonometer 400000 1 400000 
2 | LED Slit Lamp 350000 1 350000 
3 | Trial Set 15000 2 30000 
4 | Trial Frame 1000 2 2000 
5 | Vision testing drum 10000 1 10000 
eed Portable Hand Held Fundus Camera 350000 1 350000 
Total 51 41,92,000 
02. वृध्दत्व आरोग्य व मानसिक आजार केंद्र, अंबाजोगाई (लोखंडी सावरगाव), जि.बीड 


या रुग्णालयाच्या नेत्र विभागाकरीता आवश्‍यक असणारी यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री खरेदी 
करण्यासाठी प्रशासकिय मान्यता मिळणेबाबतच्या प्रस्तावासाठी सादर करावयाची प्रमाणपत्रे (परि.- 
अ) व विनियोग प्रमाणपत्र अति.संचाळक (मानसिक आरोग्य), आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी सादर 
केलेले असुन, प्रस्तावासोबत आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य 
अभियान, मुंबई यांची दिनांक २९.०९.२०२३ रोजीची मान्य टिप्पणी सादर करण्यात आलेली आहे. 


०३. प्रस्तुत प्रशासकीय मान्यता आदेशानुसार सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
लेखाशिर्ष ४२१० १११९ अंतर्गत ५२- यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री या उदिष्टाखाली वृध्दत्व आरोग्य 
व मानसिक आजार केंद्र अंबाजोगाई (लोखंडी सावरगाव), जि. बीड या रुग्णालयाच्या नेत्र 
विभागाकरीता आवश्‍यक असलेली यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री खरेदी करण्यासाठी पुढील अटी व 
शर्तीचे अनुपाळन करणे बंधनकारक राहील.:- 


पृष्ठ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२४/प्र.क्र.०४ /आरोग्य-८ 


१) 


4) 


सदरहू साहित्य सामुग्रीच्या आवश्‍्‌यकता/ मागणी बाबत शहानिशा / खातरजमा करण्यात 
आल्यानंतरच आवर्यक बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


सदरहू साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देशन गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) 
संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. 
तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला 
फायदा होईल, अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात आल्यानंतरच 
सदरहू साहित्य सामुग्री खरेदी करण्याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित पध्दतीने खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व व पुरवठ्यानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post- 
dispatch random sample inspection) करुन, उचित व योग्य विनिर्देशान (specification) 
असलेल्या साहित्य सामुग्रींचीच खरेदी करण्यात येईल, याची दक्षता घ्यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 
& distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) 
आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर साहित्य 
सामुग्री विनावापर पडून राहणार नाही व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 


सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल, याची दक्षता घ्यावी. 
तसेच, सदरील साहित्य सामुग्रींच्या खरेदीची द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याचीही 
संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. 


संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करणे बंधनकारक राहील. 


तसेच सदर खरेदीसाठीचा अंदाजित रूपये ४१,९२,०००/- इतका खर्च सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष ४२१० १११९ अंतर्गत ५२- यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री अंतर्गत मंजूर 
असलेल्या तरतुदीतुन भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२४/प्र.क्र.०४ /आरोग्य-८ 


१०) सदरची खरेदी प्रशासकीय मान्यतेच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल, याची संबंधितांनी 

दक्षता घ्यावी. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 

एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळल वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 

उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.9 समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता 

करण्यात यावी. 

१२) सदर खरेदी ही महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई यांचे मार्फत करण्यात यावी. 
प्राधिकरणाने प्रस्तुत निविदा प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतचा तपशील शासनास सादर 
करावा. 


११ 


~~ 


०४. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी 
नियमानुसार व आवऱ्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय 
वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई व संबंधित कार्यक्रम प्रमुख 
अतिरिक्त संचाळक, (मानसिक आरोग्य) आरोग्य सेवा,मुंबई यांची राहील. 


०५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग- 
दोन मधील अनु क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच 
विकत घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१३०१४३९१७५६१७ असा 
आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by CHANDRAKANT HARIDAS WADE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7a8cb09a73bc92b24a171080ebd81893480c90b 
edd57685ea1ce3af533f64bce, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


H A R | D A S WA D F serialNumber=9474E7 143B2BC3FD96E8D7BF07D1CE51D 
E8461D4C34AE1E3F643C11B54523936, 
cn=CHANDRAKANT HARIDAS WADE 
Date: 2024.01.31 10:56:36 +05'30' 


(चंद्रकांत ह. वडे ) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 

प्रत:- 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई. 
संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

पृष्ठ ५ पैकी ४ 


न्न 


A 


AN 


oc 
SS SS SS 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२४/प्र.क्र.०४ /आरोग्य-८ 


५) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

६) सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
७) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
) 
) 


८) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 

९) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

qo) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११)अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ पैकी ५ 


